प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेकरिता 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये 
निधी वितरण करणेबाबत. 
(लेखाशिर्ष २२१०जी८८८) 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.०२/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १६ मार्च, २०२१ 
वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२० 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नस्ती क्र.प्रजयो-२०२०/प्र.क्र.११४/आरोग्य-६ 
४ शासन निर्णय समक्रमांक दि.२९.०६.२०२०, दि.१७.११.२०२० 


शासन निर्णय :- 

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजेनअंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 
मागणी क्र.एन-३, २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१, नागरी आरोग्य सेवा-विषमचिकत्सा, ७८९, 
अनुसूचित जातीसाठी feats घटक योजना, (०१ अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत याजना, (०१) (०४) 
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (कार्यक्रम) राज्य हिस्सा ४० टक्के लेखाशिर्ष २२१०जी८८८, ३१-सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) खाली रु.१००००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. तसेच पावसाळी 
अधिवेशनात रु.२२,२५,१९,०००/- इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आला असून एकूण 
रु. ३२,७५,१९,०००/- इतका निधी मंजूर आहे. या योजनेसाठी लेखाशिर्ष २२१०जी८८८ मध्ये दि.२९.०६.२०२० व 
दि.१७.११.२०२० रोजीच्या शासन निर्ण्यायान्वये ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत रु.१५,८८,२८,५०६/- 
इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.४.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे 
उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरणाची 
कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये वित्त विभागाने कार्यक्रमांतर्गत योजनांच्या ३३ टक्के 
मर्यादेत खर्चासाठी नियोजनात्मक सूचना केलेल्या आहेत. या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भाधीन 
नस्तीवर वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील 
प्रस्तावास अनुसरुन (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१) (०४) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 
(कार्यक्रम) राज्य हिस्सा vo अक्क्के लेखाशिर्ष २२१०जी६१८, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) याकरिता 
रु.७,७६,४५,१६८/- (अक्षरी रुपये सात कोटी ऱ्याहत्तर लाख पंचेचाळीस हजार VHA अडुसष्ट (फक्त) इतका निधी 
प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. कोव्हीड-१९ मुळे राज्याची 
आर्थिक स्थिती अतिडाय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक 
अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास 
अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.०२/अर्थसंकल्प (विघयो) 


तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.६८/व्यय-१४, 
दि.१२.०२.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२२१२११२७२१२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


ned by ASHWINI BHIMRAO YAMGAR 
t=Maharashtra, 
b627b3230194fa84bd0eSb4eb590e8 1c2c15ce998ba19 
132९, postalCode=400032, 


ASHWINI BHIMRAO ©: 


3eee13ce, 
NTRALAYA,MUMBAI, 


YAMGAR a 
(अश्विनी यमगर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३) सर्व जिल्हाधिकारी 
४) महासंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 


८८४ SS 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/ नागपूर 
सर्व विभागीय आयुक्त, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-६), मंत्रालय, मुंबई 

१२) निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


Nn S 


) 
) 
) 
) 
) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, yar मजला, विधानभवन, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


८“? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


